केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी 
योजना (PM-KISAN) राज्यात राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांक :- किसनि -२०१९/प्र. क्र. २० (भाग-४)/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा :- १ शासन परिपत्रक क्र.किसयो- २०१९/प्र.क्र.२०/११-अ, दि.४.२.२०१९ 
२) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र.किसनि-२०१९/प्र.क्र.२०(भाग-४) /99-3, 
दि.१५.२.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी 


(PM-KISAN) योजना सुरू केली आहे. सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यास संदर्भ क्र.२ 


च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी 


करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर व ग्रामस्तरावर समिती गठीत 


करण्यात आलेल्या आहेत. योजने अंमलबजावणी करीता संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय घडवून 


आणण्याची जबाबदारी ही राज्य राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीची आहे. सदरील 


राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव (ग्रामविकास) 


यांचा सदस्य म्हणून समावेडा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन पुरकपत्र :- 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने 


कालबध्द आढावा घेणे, योजनेशी संबंधित सर्व विभागांशी समन्वय घडवून आणणे, केंद्र शासन व 


राज्य शासन यांच्यातील समन्वयाची भूमिका बजावणी करणे, यासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प 


आढावा समिती गठीत करण्यात आली असून समितीमध्ये अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / 


सचिव (ग्रामविकास) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा 


समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेल :- 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः किसनि -२०१९/प्र. क्र. २० (माग-४)/११-अओ 


मुख्य सचिव - अध्यक्ष 
२. । अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल), - सदस्य 
महसूल व वन विभाग 
३. । अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (माहीती व तंत्रज्ञान), - सदस्य 
सामान्य प्रशासन विभाग 
४. | अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (कृषि), कृषि व पदुम | - सदस्य 
विभाग 
५. | अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव (ग्रामविकास) ग्रामविकास | - सदस्य 
विभाग 
६. | आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, पुणे - सदस्य 
७. | आयुक्‍त (जमाबंदी), पुणे - सदस्य 
८. | राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC) मुंबई - सदस्य 
९. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाऑनलाईन - सदस्य 
१०. | ०. | सेंट्रल बक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी - सदस्य 
११. | उप सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. - सदस्य सचिव 


२. 


सदर झासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०२१४१५०३११४७०१ असा आहे. हे पुरकपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 
Deshmukh 
Date: 2022.02.14 15:08:13 +05'30' 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव/ fears कार्य अधिकारी 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी 

सर्व मा.विधानसभा सदस्य 

सर्व मा.विधापरिषद सदस्य 

मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव,मंत्रालय,मुंबई ३२ 

अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः किसनि -२०१९/प्र. क्र. २० (माग-४)/११-अओ 


१०. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११. अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. अप्पर मुख्य सचिव (ग्रामविकास) यांचे स्वीय सहायक, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२ 

१३. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुमविभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 
प्रसिध्दीच्या विनंतीसह 

१६. सर्व विभागीय महसूल आयुक्‍त (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर) 

१७. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१८. सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२०. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

२१. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

२२. सर्व जिल्हा परिषदांचे जिल्हा कृषि विकास अधिकारी 

२३. निवड नस्ती, (११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


